संबोधी अकादमी महाराष्ट्र संचलित संबोधी 
स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद यांचा 
राज्य सेवा परिक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे मार्फत ५ वर्ष चाळू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बारटी-२०१९/प्र.क्र.२२३/ बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- 
१) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांचे 
No.BARTI/AUTONOMY/200¢-08/30, दि.२.६.२००८ चे पत्र. 
२) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.बार्टी,पुणे/स्प.प.पू.प्र.॥॥२50/२०२१-२२/४६५५ दि. १४.१०.२०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


संबोधी अकादमी महाराष्ट्र संचलित, संबोधी स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जि.औरंगाबाद यांचा 
राज्य सेवा परिक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे मार्फत 
५ वर्षे चाळू ठेवणे बाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

संबोधी अकादमी महाराष्ट्र संचलित संबोधी स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जि. औरंगाबाद यांचा 
राज्य सेवा परिक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे मार्फत 
५ वर्षे चाळू ठेवणे याबाबतच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे याव्दारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. सदर केंद्रास प्रति वर्षी एकूण २०० विद्यार्थी या प्रमाणे ५ वर्षाकरीता प्रशिक्षणासाठी मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची मागणी लक्षात घेता शैक्षणिक साहित्यासाठी रु.१५,०००/- ऐवजी 
रु. २५,०००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) व १० महिने ऐवजी १२ महिन्याच्या 
कालावधीची बॅच करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार शैक्षणिक साहित्य खरेदी 
करीता रु. १५,०००/ ऐवजी रु. २५,०००/- व १० महिने ऐवजी १२ महिन्यांची बॅच अशा 
प्रकारे २०० विद्यार्थ्यांचा ५ वर्षासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित असून त्यास येणारा 
संभाव्य अपेक्षित खर्च पुढील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बारटी-२०१९/प्र.क्र.२२३/ बांधकामे 


एका प्रशिक्षण केंद्रास बारा महिने कालावधीकरीता २०० विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास येणाऱ्या 


संभाव्य खर्चाचा तपशील, 
THAT BT 
अ.क्र. खर्चाचा एकूण प्रति माह | बारा महिने | बारा महिने | एकूण 
तपशील विद्यार्थ्यांची खर्चाची | कालावधी | कालावधी 
संख्या (१०० | रक्‍्कमरू. | करीता प्रति करीता एकूण 
विद्यार्थ्यांची एक विद्यार्थी २०० 
बॅच याप्रमाणे एकूण विद्यार्थ्यांसाठी 
दोन बॅच) रक्‍कम रू. | रक्‍्कमरू. 
शि प्रशिक्षण २०० | १,०८,०००/- | २०० (वि.) X | 2,9§,00,000 
शुल्क १,०८,०००/- 
२ विद्यावेतन ९०००/- | १,०८,०००/- | २०० (वि) X | २,१६,००,००० 
१,०८,०००/- 
३ पुस्तक संच | 24,000/- | २०० (वि) X | ५०,००,०००/- 
खर्च २५,०००/- 
एकूण (अक्षरी रूपये चार कोटी ब्याऐंशी लक्ष फक्त) ४,८२,००,०००/- 


तक्‍्यात दर्शविल्याप्रमाणे २०० विद्यार्थ्यांचा बारा महिनेकरीता एकूण रक्‍कम रू.४,८२,००,०००/- (अक्षरी 
रूपये चार कोटी ब्याऐंशी लक्ष फक्त) इतका संभाव्य खर्च अपेक्षित आहे. 


५ वर्षामध्ये एकूण १००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणेसाठी अपेक्षित खर्च पुढीलप्रमाणे: 


तक्ता ब 
अ.क्र खर्चाचा एकूण प्रति माह | एक वर्षाकरीता | 4 वर्ष कालावधी 
तपशील विद्यार्थ्यांची । खर्चाची २०० करीता एकूण 
संख्या (२०० | रक्‍कम रू. | विद्यार्थ्यासाठी | १००० 
विद्यार्थी प्रति एकूण रक्कम रू. | विद्यार्थ्यांसाठी 
वर्षी याप्रमाणे) रक्‍कम रू. 
शि प्रशिक्षण १००० i 2,9§,00,000/- | 90,€0,00,000/- 
शुल्क 
विद्यावेतन ९०००/- २,१६,००,०००/- | १०,८०,००,०००/- 
३ पुस्तक संच 1 | ५०,००,०००/- _। २,५०,००,०००/- 
खर्च 
एकूण (अक्षरी रूपये चोविस कोटी दहा लक्ष फक्त) २४,१०,००,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बारटी-२०१९/प्र.क्र.२२३/ बांधकामे 


वरील प्रमाणे संबोधी अकादमी, औरंगाबाद येथे १००० विद्यार्थ्यांच्या ५ वर्षे प्रशिक्षण काळावधीसाठी 
मान्यता दिल्यास एकूण रक्‍कम रुपये रू. २४,१०,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये चोवीस कोटी दहा 
लाख फक्त) इतका संभाव्य खर्च अपेक्षित आहे. 


२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. आनप्रस-२००५/प्र.क्र.३८३/ 
मावक-२, दि.३०.०४.२००८ अन्वये, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे ही 
संस्था स्वायत्त करण्याच्या उद्देशाने, यहावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेच्या धर्तीवर बार्टीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, सदर संस्था 
सार्वजनिक विश्वस्त संस्था नोंदणी, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत करण्यात आली. त्यामुळे Memorandum 
of Association च्या तरतुदीनुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे या 
संस्थेस स्वायत्तता दिल्यापासून सर्व कार्ये नियामक मंडळाच्या मान्यतेने होत असतात. तथापि, 
संस्थेच्या Memorandum of Association Hel बार्टीच्या Rules and Regulations मधील अ.क्र.५७ 
येथे पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहे. “The Government shall have the right to issue any general 
or specific directives on any matters of policy concerning the affairs of the society and 
such directives shall be binding on the society”. त्यास अनुसरून संबोधी अकादमी संचलित, 
संबोधी स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण केंद्र ,जि. औरंगाबाद येथील केंद्रास प्रतिवर्षी २०० विद्यार्थी या प्रमाणे 
एकूण १००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यास पुढील ५ वर्षापर्यंत उपरोक्त प्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११०२८१३२८३१३६२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (सा.न्या.) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
) 
) 
) 


४) महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
५) निवासी लेखाधिकारी,मुंबई 
६) निवडनस्ती (बांधकामे). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


